सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे व 
निवासी शाळातील विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक सोयी सुविधा 
खरेदीसाठी राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी 
समिती गठीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: - ०९ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-१०८२/९०३८५/(३८)/बीसीडब्ल्यु-४ दि.१६ मे १९८४. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-२००२/प्र.क्र. २६८/मावक-४, दि. ४ जुले, २००३. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-२०१०/प्र.क्र. ४३०/मावक-४, दि. २६ जुले, २०११. 
४. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,क्रमांक:- भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि. 09 डिसेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना :- 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे व अनुसूचित 
जाती व नवबौध्द मुला-मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा चालविल्या जातात. मागासवर्गीय शैक्षणिक संस्थांना सोयी- 
सुविधा पुरविण्यामध्ये होणारा विलंब व विविध अडचणी विचारात घेवून पारदर्शक व पक्षपातरहित खरेदी प्रक्रीया पार 
पाडण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यास अनुलक्षुन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाने दिनांक १ डिसेंबर,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीची कार्यपध्दती विहीत केलेली आहे. उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाने सदर 
शासन निर्णयामधील २.९.२ नुसार राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. 
त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी झाळासाठी 
आवश्यक सोयीसुविधा खरेदी करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रीया राबवून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी खालीलप्रमाणे 
राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


«७ अन-.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (सा.न्या.) अध्यक्ष 

«७ आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे ... सदस्य 

«७ सह/उपसचिव,सा.न्या.व वि.स.विभाग (शिक्षण-२) ... सदस्य सचिव 
« अवर सचिव, सा.न्या.व वि.स.विभाग (शिक्षण-२) ...सदस्य 

«७ उद्योग सह संचालक (भांख)/उद्योग संचालनालयाचे प्रतिनीधी ... निमंत्रित सदस्य 

७ सहायक संचालक (वित्त व लेखा),सा.न्या.व वि.स.विभाग ...निमंत्रित सदस्य 


उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीने उद्योग,उर्जा व कामगार 
विभागाच्या दिनांक १.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये खरेदीबाबत विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून ई- 
निविदा प्रक्रीयेत प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करून खरेदी प्रक्रीया वेळेत आणि विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार पार 
करून अंतिम मान्यतेसाठी शासनास शिफारस करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२२/प्र.क्र.४० /शिक्षण-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११०९१६०५२९४३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने D ma “ 
| N ES H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
‘AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCod: 
Sh 
RAMC HAN DRA 25. 3612201 1cf8cde3b074d561cd7 1 1c17c6c3fd836467a8648a8 
d21de84be 
pseudonym=2097D404DF0287B8EA9B9CB128B35 1603D2AB8BA, 
\ber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2852065E2AC 
DI N G L E D65F7CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
0: 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मळबार हिल,मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई 
४. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त,समाज कल्याण, 
७. सर्व सहायक SAYA, GA कल्याण, 
८. उद्योग सह संचालक,उद्योग संचालनालय,नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
९. सहायक संचालक, (वित्त व लेखा),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
११. कार्यासन अधिकारी,वित्त विभाग, व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१२. सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१३. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१४. निवड नस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


